राष्ट्रीय किटकजन्य रोग्य नियंत्रण कार्यक्रमां्तगत 
fom व अळिनाडाके खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-:खरेदी-२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 
नवीन मंत्राळय,गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपाउंड, कॉम्पलेक्स 
बिल्डींग,१० वा मजला मुंबई-४००००१. 
दिनांक- १५ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ-: 
१) सहसंचालक,आरोग्य सेवा, हिवताप,हत्तीरोग व जलजन्य रोग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/किजरो/२०२०-२१/अळीनाठशके/किटकनाडके व साहित्य व उपकरणांची 
प्रशासकीय मान्यता/भांडार-३/३५४१-४५/०२१, दि.२८.१.२०२१. 


प्रस्तावना-: 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांनी राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण 


कार्यक्रमार्तगत किटकनाडके/अळिनाठके खरेदी करण्यासाठी दिनांक २८.०१.२०२१ अन्वये 


प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला असुन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत 


योजना (राज्य हिस्सा) लेखाशिर्ष क्र. २२१० ५१५७ राष्ट्रीय हिवताप निमुर्लन कार्यक्रम (२१) पुरवठा 


या बाबीअंर्तगत अर्थसंकल्पीत तरतुद रुपये ५,१०,००,०००/- इतके असून बिडिएस प्रणालीवर 


१०% वितरीत रक्कम रुपये ५१,००,०००/- इतकी उपलब्ध आहे. तसेच लेखाशिर्ष क्र. २२१०५१६६ 


राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण कार्यमां्तगत (२१) पुरवठा या बाबीअंर्तगत अर्थसंकल्पीत तरतूद रुपये 


८५,००,०००/- इतकी असून बिडिएस प्रणालीवर १०% VET रुपये ८,५०,०००/-इतकी वितरीत 


असून दोन्ही लेखाशिर्षार्तगत रुपये ५९,५०,०००/-इतकी रक्‍कम आहे. सदर खरेदी अर्थसंकल्पीत 


अनुदानापैकी बिडिएस प्रणालीवर वितरीत होणा-या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा, या 


अटीच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय-: 


राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांर्तगत किटकनाऱके/अळिनाशाके, 


खरेदी करण्यासाठी लेखाशिर्ष -२२१०५१५७ व २२१०५१६६ अंर्तगत सन २०२०-२१ या आर्थिक 


वर्षातील अर्थसंकल्पीत अनुदानापैकी बिडिएस प्रणालीवर वितरीत होणा-या अनुदानाच्या 


मर्यादेतच खर्च करावा, या अटीच्या अधीन व खालील अटींच्या अधीन राहुन खालील 


शासन निर्णय क्रमांक-:खरेदी-२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


विवरणपत्रातीलळ किटकनाडाके/अळिनाहके व साहित्य खरेदी करण्यासाठी रुपये 


४,८१,०७,५६६/- (रुपये चार कोटी एक्याऐंशी लाख सात हजार पाचशे सहासष्ट फक्त) इतकी 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र 
विवरण | लेखाशिर्ष  । साहित्याचे वर्णन प्रत्यक्ष | अदांजित खरेदीसाठी 
पत्र । क्रमांक मागणी दर प्रती प्रस्तावित रक्‍कम 
[a = = | 22904949 | Temiphos 50% EC १९२५० | 928.9 9,49,04, 804/- 
Q 22904449 | Binacular re 24000 २७,५०,०००/- 
Microscope 
3 229049419 | BTI Powder 20090 १०९० २,१८,१०,९००/- 
एकुण-& ३,९६,६६,३७५/- 
४ २२१०५१६६ | BTI Powder 3884 १०९० ४३,५४,५५०/- 
षु २२१०५१६६ | knapsack pump ५७६ ३००० १७,२८,०००/- 
€ २२१०५१६६ | Malaria Staning Kit | 20230 | ४३.६८ ८,८३,६४६/- 
(9 2290498 | Soframycin Cream ५०३०० २५.६५ १२,९०,१९५/- 
30 mg 
टू २२१०५१६६ | Flash card printing ११०००० | १.५०--१२ १,८४,८००/- 
oe Govt.press for % GST 
ilaria patient 
एकुण-8 ८४,४१,१९१/- 
एकुण A+B ४,८१,०७,५६६/- 
अटी :- 


१ सदरहू किटकनाशके व अळिनाशके व साहित्याची आवश्‍ऱ्यकता/मागणी याची 


ठ]हानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया 


राबविण्यात यावी. 


२) सदर किटकनाडके व sora साहित्याचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 


खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (6०11०8 


specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या 


विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे 


कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केळेले नसल्याबाबत 


खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांक-:खरेदी-२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/माग-|॥ 


उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 


तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 


प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेळा दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 


संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 


जास्त नसल्याबाबत खाजरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा असलेल्या 


वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 


नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सदर खरेदीसाठी होणारा खर्च सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत योजना 


(राज्य हिस्सा) योजनांर्तगत लेखाशिर्ष क्र. २२१०५१५७ व राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रम 


लेखाशिर्ष क्र. २२१०५१६६ ,राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमां्तगत उपलब्ध अनुदानापैकी 


बिडिएस प्रणालीवर वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत करावा. 


८) सदर किटकनाडके व अळेनाडाके व साहित्याची खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार 


नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शाक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 


अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


११) सदर खर्च करण्याची जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुख तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांक-:खरेदी-२०२१/प्र.क्र.२३/आरोग्य-८ 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी 


संबंधीत कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग-दोन मधील अनुक्रमांक-४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ भाग 


अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार प्रस्तावास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०२१५१११७२३७०४१७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


JAIMSNE\L 22% ळय 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


Samsher street 


dd15c9826781de5daa02a4ecf339fb 


* 1d0559ab9d6, cn=Jamsher Samsher 
adavi ४ 


Date: 2021.02.15 18:01:38 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


